पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या 
दि. २३.०७.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घोषित 
करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण 
- २०२१ मधील तरतूदी विचारात घेवून उद्योग 
विभागाच्या दि. ०२.०४.२०१९ अन्वये महाराष्ट्राचे 
इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण-२०१८ अंतर्गत 
बॅटरी इलेक्ट्रीक व्हेईकल (BEV) च्या खरेदीदारांसाठी 
आर्थिक प्रोत्साहने व इलेक्ट्रीक व्हेईकल चार्जिंग 
स्टेशनसाठी द्यावयाची आर्थिक प्रोत्साहने ही अनुदान 
वाटपासंबंधीची कार्यपध्दती/मार्गदर्शक तत्वे सुधारीत 
करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : साप्रोयो २०२१/प्र.क्र.१३१/उद्योग-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ एप्रिळ, २०२२ 

वाचा :- 

१. शासन निर्णय क्र. विवाधो-२०१७/प्र.क्र.१८८/उद्योग-२, दि.१४ फेब्रवारी, २०१८. 

२. शासन निर्णय क्र. विवाधो-२०१७/प्र.क्र.१८८/उद्योग-२, दि.०२ एप्रिल, २०१९. 

३. शासन निर्णय क्र. मइवाधो-२०२१/प्र.क्र.२५/तां.क.४, दि.२३ जुले, २०२१. 

४. शासन शुध्दीपत्रक क्र. साप्रोयो २०२१/प्र.क्र.१३१/उद्योग-८, दि. ०५ ऑगस्ट, २०२१ 

५. शासन शुध्दीपत्रक क्र. साप्रोयो २०२१/प्र.क्र.१३१/उद्योग-८, दि. ०८ सप्टेंबर, २०२१ 
शुध्दीपत्रक 

उपरोक्त वाचा क्र. ५ येथे नमूद दि.०८.०९.२०२१ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये महाराष्ट्र 

इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१ मधील तरतूद विचारात घेऊन इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादकासाठी द्यावयाचे 
आर्थिक प्रोत्साहनांतर्गत अनुदान वाटपासंबंधिची कार्यपध्दती/मार्गदर्शक तत्वे सुधारीत करण्यात 
HSA आहेत. सदर शासन शुध्दीपत्रकासोबतचे Annexure -A मधील परिच्छेद क्र. 8 (२) अन्वये 
इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादकांनी अनुदान मागणीसाठी अंमलबजावणी यंत्रणेकडे सादर करावयाच्या 
कागदपत्राचा तपशिल देण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे सदर शासन शुध्दीपत्रकासोबतच्या Format- 
A अन्वये मागणी विषयक/वाहन मोडीत काढण्यासाठीची प्रोत्साहनांची मागणी करण्यासंदर्भात OEM 
यांनी द्यावयाच्या प्रतिज्ञापत्राचे प्रार्प विहीत करण्यात आले आहे. 


२. उपरोक्त परिच्छेदात नमूद कागदपत्रे अंमलबजावणी यंत्रणेकडे सादर करताना 
(080/8उत्पादकांना येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन Format A मधील नमूद वाहन धारक व 
वाहनाची माहिती Hard Copy मध्ये न देता एकत्रित माहिती Excel Sheet मध्ये अंमलबजावणी 
यंत्रणेकडे सादर करण्यास सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः साप्रोयो २०२१/प्र.क्र.१३१/उद्योग-८ 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०४१२१३१०१८६५१० असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Di 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRY ENERGY 
AND LABOUR DEPARTMENT, postalCod 100: Maharashtt 
2.5.4.20=902bffd437652eee8f65932190c7 1d2b5cd1778714d082db09d199 
4383cce843, 


pseudonym=E6C9316729A5E70C9F57087F F6E3F53064EACF 
INumber=E3B30CCO2C8FF 1 BDF9FCDCD3B2536AF5C8ADFDOS5E9D409 
FAEQA032DDB4385717, SUNITA AJAY HAZARI 


हजारी 04.12 94:11:29 +05'30' 


सुनिता हजारी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.मंत्री (सवी व मा. राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

८. मा. मुख्य सचिव. 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

१९.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई. 

२०.महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगर पालिका (सर्व) 

२१.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (MSEDCL), मुंबई. 

२२.व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, मुंबई. 

२३.विभागीय आयुक्‍त, पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती/मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः साप्रोयो २०२१/प्र.क्र.१३१/उद्योग-८ 


२४.सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे. 

२५.महानिरीक्षक, नोंदणी व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पुणे. 

२६.निमंत्रक, उद्योग मित्र, मुंबई. 

२७.अतिरिक्त उद्योग संचाळक, उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

२८. उप महानिरीक्षक, मुंद्रांक शुल्क, मुंबई. 

२९.उद्योग विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव/कक्ष अधिकारी. 

३०.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३१.अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

३२.सह सचिव (उद्योग-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३३.निवड नस्ती (उद्योग-८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


